जलक्रांतीचे जनक माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय 
शंकरराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त 
जलभूषण पुरस्कार २०२० जाहीर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सिडीए-२०२०/प्र.क्र.३४/२०/लाक्षेवि (कामे) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक :- १३/०७/२०२१ 


वाचा : (१) सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय क्र. शताब्दी-२०१९/प्र.क्र.१३५/२९अ, 
दि. २२ जानेवारी, २०२० व शुध्दीपत्रक, दि. २७ फेब्रुवारी, २०२० 
(२) जलसंपदा विभागाकडील शासन निर्णय समक्रमांक दि. १२ जून, २०२० 
(३) जलसंपदा विभागाकडील झासन निर्णय समक्रमांक दि. २१ जानेवारी, २०२१. 


प्रस्तावना :- 


स्व. शंकररावजी चव्हाण माजी मुख्यमंत्री यांचे जन्म शताब्दी वर्ष विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून 
साजरा करणेबाबत निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. त्याअनुषंगाने जलसंपदा, जलसंधारण आणि पाणी 
पुरवठा क्षेत्रात उत्कृष्ठ काम करणा-या व्यक्‍तींना माजी मुख्यमंत्री स्व. WHER चव्हाण यांच्या 
जन्मशताब्दी निमित्त " जलभूषण पुरस्कार " जलसंधारण आणि पाणी पुरवठा विभागाच्या सहाय्याने 
जलसंपदा विभागामार्फत अदा करण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने दिनांक १२.०६.२०२० च्या शासन 
निर्णयान्वये घेतलेला आहे. 


सदर पुरस्कार करीता Online अर्ज मागवून १२६ पात्र अर्जांचे मुल्यांकन संदर्भाधिन शासन निर्णय 
क्र.२व३ नुसार करण्यात आले. त्याअनुषंगाने जलसंपदा, जलसंधारण व पाणी पुरवठा क्षेत्रात उत्कृष्ट 
काम करण्या-या व्यक्‍तीची जलभुषण पुरस्कार २०२० साठी निवड करण्यासाठी मा. मंत्री, जलसंपदा 
यांच्या उपस्थितीत राज्यस्तरीय निवड समितीने दि. ०६/०७/२०२१ रोजी बैठक आयोजित केली. सदर 
बैठकीमध्ये जलभूषण पुरस्कार २०२० साठी निवड झालेल्या व्यक्तींची नावे घोषित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 

माजी मुख्यमंत्री, स्व. शंकरराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त सन २०२० या वर्षासाठी 
जलसंपदा, जलसंधारण आणि पाणी पुरवठा क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या खालील व्यक्तींची जळ'भूषण 
पुरस्कार २०२० साठी नावे घोषित करण्यात येत आहेत. 


“जलभूषण पुरस्कार २०२०” चा क्रमांक “THAI पुरस्कार २०२०” प्राप्त व्यक्तींची नावे 


प्रथम क्रमांक कै. सुनिल हरिभाऊ पोटे 
द्वितीय क्रमांक श्री. अनिकेत द्वारकादास लोहिया 


तृतीय क्रमांक श्री. प्रविण महाजन 


शासन निर्णय क्रमांकः सिडीए-२०२०/प्र.क्र.३४/२०/लाक्षेवि (कामे) 


२. सदर पुरस्कारासाठी होणारा खर्च यशवंतराव चव्हाण विकास प्रज्ञासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 
यांच्या अधिनस्त असलेल्या जलसाक्षरता कार्यक्रमासाठी “लेखाशिर्ष २७०१ - मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
(०७) (०१) जलसाक्षरता व जलजागृती कार्यक्रमांतर्गत सहाय्यक अनुदान (२७०१ सी०८९)” या 
लेखाशिर्षाअंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून करण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७१३१२४३०७७८२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by Dinesh Shi Ghatge 


e ig! 9९ 
DN: IN, Gi it of hi htt -Water Re 
Dinesh Shamrao ५०५५०५५५०५ 
4.20=1a5e2f1698bf0950: 5b58e4f323417e5094110c7c24101a 
0०1008 


b52, 
serial ber=944d3f4edf4e98ce36bb02c01a960ec79035a248f041 
h a g e £4852083df7179215b06, ‘Dinesh Shamrao Ghatge 
Date: 2021.07.13 12:50:13 +05'30' 


(दि. शा. घाटगे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


Ee) 


मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री ( जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय मुंबई. 

मा. मंत्री (सा.बा.) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (सा.प्र. यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री ( सा.बां.) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद / विधानसभा. 

१०सर्व सन्माननीय विधानपरिषद / विधानसभा. 

११) मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 

सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव 

१३) सचिव (प्र.सु.व र.व.का.) सा.प्र.वि. मंत्रालय, मुंबई 

१४) यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 

१५) महासंचालक /कार्यकारी संचालक, सर्व पाटबंधारे महामंडळे/मेरी 

१६) महासंचाळक/संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे 

१७ सर्व राज्यस्तरीय समितीचे सदस्य 
) 
) 
) 
) 


AD 


AN 


YS~XE re WTF wa TS > ITS  *-* ६-< 


o~ 
ae 


an 


&. 


(३ 


2) 


१८)सर्व उपसमिती समिती सदस्य 

१९) कै. सुनिल हरिभाऊ पोटे, C/o मनिषा पोटे, मित्रांगण, frag, घोटी रोड, ता. सिन्नर, जि. नाशिक 

२०) श्री अनिकेत द्वारकादास लोहिया, धडपड, पोष्ट बॉक्स क्र. -23, रिंग रोड, ता. अंबेजोगाई, जि. बीड 

२१) श्री. प्रविण महाजन, प्लॉट क्र. १९३,पेटल अपार्टमेंट, फ्लॅट क्र. १०१,सिमेंट रोड, शिवाजीनंगर, नागपूर. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सिडीए-२०२०/प्र.क्र.३४/२०/लाक्षेवि (कामे) 


२२)महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२३)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२४)महाळेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२५) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

) 

) 

) 

) 


२६) उप सचिव वित्त विभाग (व्यय -४/ व्यय -१०/अर्थसंकल्प-१२/) मंत्रालय, मुंबई. 
२७) उप सचिव(२९ आ), सामान्य प्रशासन विभागमंत्रालय, मुंबई. 

२८)सह संचालक (वित्त व कोषागारे) नागपूर. 

२९) निवडनस्ती, लाक्षेवि (कामे), मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


